उर्दू साहित्य अकादमीकडून २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षात राबविण्यात येणाऱ्या विविध 
योजनांच्या खर्चासाठी (कार्यक्रमांतर्गत) 
अनुदान वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : उसाअ-२०२४/प्र.क्र.०३/उसाअ/का-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००३२ 
दिनांक:- २२/०३/२०२४ 
वाचा : 

१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः क्र. इयुए-१०७५/एल-जेजे, दि.१६.४.१९७५. 
२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमाक SAIS २०१६/प्र.क्र.६ (सुधा- १/का-४, 
दि.०५.१०.२०२१६ 
३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक : उसाअ २०२३/प्र.क्र.११/उसाअ/का-४, 
दि.०६.११.२०२३. 
४ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थसंकल्प-३, 
दि.०५.०२.२०२४ 
५) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांकः उसाअ-२०२३/प्र.क्र.११/उसाअ/ का.४, 
दि.२०/११/२०२३. 


प्रस्तावना:- 

राज्यात उर्दू भाषेचा विकास, संवर्धन, प्रगती तसेच उर्दू व मराठी भाषेतील साहित्यिकांमध्ये 
वैचारिक आदानप्रदान होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना हढ व्हावी या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य 
अकादमीची स्थापना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.२ च्या शासन 
निर्णयान्वये उदू साहित्य कादमीमार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांचे पुनर्विलोकन करण्यात आलेले असून 
सदर योजनांची पूर्ण क्षमतेने अंमलबजावणी करण्याकरिता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र 
राज्य Sg साहित्य अकादमीकरिता रु.१,३१,००,०००/- (रूपये एक कोटी एकतीस लाख फक्त) इतकी 
तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. या तरतुदीतून सन २०२३- २४ मध्ये योजना राबविण्यासंबंधात रुपये 
२६.२० लाख वरील संदर्भ क्रमांक ५ अन्वये वितरित करण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय :- 

वरील संदर्भ क्र.२ येथे उल्लेखित शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमीकडून 
राबविण्याकरीता शासनाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या योजनांपैकी सन २०२३- २४ या आर्थिक वर्षात 
राबवावयाच्या काही योजनांना वरील संदर्भ क्र.५ येथे उल्लेखित शासन निर्णयान्वये निधी वितरित करण्यात 
आलेली आहे. आता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राबवावयाच्या खालील तक्त्यात नमूद योजना 
त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या खर्चाच्या मर्यादेत राबविण्याकरीता निधी वितरित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ-२०२४/प्र.क्र.०३/उसाअ/का-४ 


अ.क्र. | योजना खर्च मर्यादा 
Eo | उर्दु FRAN आयोजित करणे 3,00,000 
2 राज्य स्तरीय/ जिल्हा स्तरीय कार्यशाळा/ सेमिनार व उदू-मराठी २,००,००० 
संम्मेलन आयोजीत करणे 
३ उदू ग्रंथालयांना Sg नियतकालिके व पुस्तके पुरविणे १०,००,००० 
उदू हस्तलिखिते प्रकाशन तसेर्च मराठी-उदू अनुदवाकांना आर्थिक ६,००,००० 
अनुदान देणे 
एकूण २१,००,००० 


२. उपरोक्त तक्‍्त्यामधील रुपये २१,००,०००/- (अक्षरी रुपये एकवीस लाख फक्त) इतका निधी अवर 
सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सुपूर्द करण्यात येत आहे. अवर सचिव (१), 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच उप सचिव, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
३. सदरहू रक्‍कम "मागणीक्र. झेडई-०१, लेखाशीर्ष २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज 
कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम ०१- अल्पसंख्याक सहाय्य (०१) (२३) महाराष्ट्र राज्य vg साहित्य 
अकादमीच्या विविध योजनांसाठी सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२३५ बी 
०९४)" या लेखाशिर्षा खाली सन २०२३-२४ च्या मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. हा झासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौ.स क्र १२५/१४७१ दि. २७/०२/२०२४ तसेच वित्त 
विभागाचा अनौ.स क्र. ८८/२०२४ व्यय -१, दि. १/०२/२०२४ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

५. सदरशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३२२१५५९२१६३१४ असा आहे. हा आदेह डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
MOHINUDDIN Bsns 
TASHILDAR : 


htra, 
AF4DCAD48B69EB7E39AFC9472E61C49FC40EB7 
INUDDIN B TASHILDAR, 

)5'30' 


(मो. बा. ताशिलदार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 
२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,(का-७/(का-४)/(का-२) अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. अधिक्षक नि कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई. 
७. निवड नस्ती (महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई.) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


